श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५या 
आर्थिक वर्षाकरीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. ३१ मे, २०२४ व २९ जून, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.१६४०,६४,००,०००/- (रुपये एक हजार सहाठो 
चाळीस कोटी चौसष्ट लक्ष फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. 
सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून रु.१४४७,४०,४८,७०६/- इतका निधी संदर्भ 
क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण 
लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी माहे जुले, २०२४ या कालावधीच्या 
खर्चासाठी मंजूर केलेली उर्वरीत रक्‍कम रु.१९२,५९,५१,२९४/- (रुपये एकशे ब्याण्णव कोटी 
एकोणसाठ लक्ष एकावन्न हजार दोनशे Pov फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या 
योजनेतील लाभार्थ्यांना माहे Uo, २०२४ पासून अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे 
करण्याचा शासनाचा मानस होता. परंतु सदरहू योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती तालुका/ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भरण्यात न आल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य 
मिळण्यास विलंब होऊ नये म्हणून माहे जुले, २०२४ पर्यंतचे अर्थसहाय्याचे वितरण अर्थसंकल्प 
वितरण (बिम्स) प्रणाळीवर करण्यात येत आहे. परंतु योजनेतील लाभार्थ्याना माहे ऑगस्ट, २०२४ 
पासून अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. We SERA करण्यात येणार असल्याने सर्व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयांनी योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती प्राधान्याने डी.बी.टी. पोर्टलवर भरण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 


३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ H.3 New 
CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे 
अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
४. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण (०८) 
(०७) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (कार्यक्रम) (२२३५ ३११२), ५०-इतर खर्च" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
५. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
६. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास 
व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळलेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर 
राहील. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७३११८०२३८४४२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa024 
Of18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Mah 


ialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF5976561 A3EC66D87 
5AEB425D735E1D7C12140929, PRASHANT PUNDLIK WAGH 


ite: 2024.07.31 18:17:51 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो, दिनांक :- २९ जुलै, २०२४ 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ ३११२) (रक्‍कम रुपयात) 


वाट 


स्किल र झक 3 
र 


अ क्लि झक 
क A 00000 
1 ककेकककत 1 
A 
z 
z 
स्कल स्का 
र 


[te — | 
र 
क स्[  झकक क 
रक्कि झक 


an 


नागपूर विभाग 
अमरावती 


way 


) 4 
=> 
=| 


अकोला 


q 
a 
Pal 


यवतमाळ 
बुलढाणा 


५्५| 
i 
oy 


4 


अमरावती विभाग 
औरगाबाद 


उस्मानाबाद 


a| al al al 
‘| al] B| S| a] @ 
पज“ 


अ 
“alll 
“4 


3 


4 
| oF 


औरंगाबाद विभाग 
शासनस्तरावर शिल्लक 


एकूण 


